चंद्रपूर जिल्हा कारागृह परिसरातील 
Type-Il ची ३६ व ॥७७-॥ ची ४ 


निवासस्थानांच्या बांधकामांना 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१११७/प्र.क्र.१५७/तुरुंग-२ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ११ सप्टेंबर, २०१८. 


वाचा : 
अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र 
राज्य,पुणे यांचे पत्र क्र.बीएलडी/चंजिका/७७ शासकीय निवासस्थाने /१०५१५/कक्ष- 
६(३), दि.२७.११.२०१७ 

प्रस्तावना : 


चंद्रपूर जिल्हा कारागृहाच्या आस्थापनेवर एकूण ८१ पदे मंजूर असून, 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वास्तव्याकरीता सद्य:स्थितीत २२ निवासस्थाने उपलब्ध असून त्यापैकी 
१२ निवासस्थाने वास्तव्यास योग्य आहेत व १० निवासस्थाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून 
निलेखित करण्यात आळेली आहेत. सदर कारागृहातील Moat करण्यात आलेल्या 
निवासस्थानासह इतर ७७ निवासस्थाने बांधण्याबाबतचा रु.१६.५३ कोटी इतक्या रकमेचा प्रस्ताव 
शासनास प्राप्त झाला आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाने छाननीअंती 1/०७-॥ ची ३६ व Type-ill ची ४ निवासस्थाने 
बांधण्याबाबतचा रु. ९९०.४७ लक्ष इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती प्रदान 
केली आहे. त्यास अनुसरुन याद्वारे शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय : 


चंद्रपूर जिल्हा कारागृह परिसरात ॥॥०७-॥ ची ३६ व 1॥०७-॥ ची ४ निवासस्थाने 
बांधण्याच्या रु. ९९०.४७ लक्ष SATU रकमेच्या अंदाजपत्रकास खालील Recapitulation sheet 
नुसार या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१११७/प्र.क्र.१५७/तुरुंग-२ 


Name of Work: Construction of Type II & III Residential Quarters in the premises of District Jail at Chandrapur 


RECAPITULATION SHEET 
Sr.No Particulars of Items Norms Cost Rs. 
(Unit Rate Rs. per 
Sqmt./Meter/LumpSu 
m etc.) 
(A) ESSENTIAL ITEMS 
1. Building proper (Scope) Type II 
(a) Area (3x270.41) 811.23 25000 Per Sqmt. 2,02,80,750 
(b) Number of Floors GF 
(a) Area (3x265.20) 795.60 23000 Per Sqmt 1,82,98,800 
(b) Number of Floors FF 
(a) Area (3x265.20) 795.60 25000 Per Sqmt 1,98,90,000 
(b) Number of Floors SF 
Building proper (Scope) Type III 
(a) Area 160.96 25000 Per Sqmt 40,24,000 
(b) Number of Floors GF 
(a) Area 155.75 25000 Per Sqmt 38,93,750 
(b) Number of Floors FF 
(c) Foundation in B.C./ Weak Soil 
(d) Cost of Construction 6,63,87,300 
2 Electrification 
Internal | 5% of 1 (d) 33,19,365 
External | 6% of 1 (d) 39,83,238 
TOTAL 73,02,603 
3 Water Supply and Sanitation 5% of 1 (d) 33,19,365 
4 Miscellaneous Items 
Internal Roads Lump Sum 10,00,000 
Land Development & Gardening Lump Sum 10,00,000 
TOTAL 20,00,000 
Sub Total (A) = (1)+(2)+(3)+(4) 7,90,09,268 
(B) OPTIONAL ITEMS 
Sr Items 
Subtotal (B) FO 
PROJECT (A)+(B) = (T) 7,90,09,268 
TOTAL 7,90,09,268 
Add 4% for contingencies on (d) 26,55,492 
Add 10% for Price Escalation on (T) 79,00,927 
Add 12% for GST on (T) 94,81,112 
TOTAL COST OF PROJECT 9,90,46,799 
Say Rs. Lakhs 990.47 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१११७/प्र.क्र.१५७/तुरुंग-२ 


२. सदरचे अंदाजपत्रक सन २०१७-१८ च्या दरसूचीवर आधारित असून, सदर 
अंदाजपत्रकामध्ये वस्तु व सेवाकर मिळून १२ टक्केची तरतूद समाविष्ट करण्यात आलेली आहे. 
३. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.एच-८, ४०५९-सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, 
(११) तुरुंग (११) (०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) (४०५९०९१२) ५३-मोठी बांधकामे या 
लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

४. हा झासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उप 
विभाग-पाच,अनुक्रमांक-३, नियम १३४ अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेले 
अधिकार व सार्वजनिक बांधकाम विभाग/इमा-२ यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.८१२/इमा-२, 
दिनांक १९.६.२०१८ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९१११६२२५९२८२९ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Siddharth Vidyadhar =: ee 
Dhandore 


(सि. वि. धांडोरे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२. सचिव (बांधकामे),सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३. पोलीस महासंचालक (कारागृह), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
४. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 
५. विशेष कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
६. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, दक्षिण विभाग, भायखळा, मुंबई, 
७. कारागृह उपमहानिरीक्षक (दक्षिण विभाग), औरंगाबाद, 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
९. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, 
११. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद 
१२.सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (इमारती-२) मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१३. अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१४. निवडनस्ती- (तुरुंग-२), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


KKEKKKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


